सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
प्राधिकृत प्रकाशन 

वर्ष ८ वे , राजपत्र क्र . २ ९ ] गुरुवार ते बुधवार , जुलै २१-२७ , २०२२ : आषाढ / श्रावण , ३०-५ , शके १ ९ ४४ 

स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 

भाग एक- औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 

अनुक्रमणिका 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना नेमणुका , पदोन्नती , 
अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार - ब व 
चार - क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत 
त्याच्याव्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागशी संबंधित 
असलेले नियम व आदेश . 


, 


संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी केवळ २०४७ 
औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले . 

ते 

२०६६ 


पृष्ठे 


जिल्हाधिकारी नांदेड यांजकडून 
अधिसूचना कलम १ ९ 


संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 

१ 


भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , 

२०१३ 


· 


क्रमांक २०२१ / आरबी / डेस्क -३ / भूसं / सिआर -१५ . क्रमांक २०२१ / उजिअ / 
लसिका / सिआर - ०३- ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या नांदेड जिल्ह्याच्या 
जिल्हाधिका - याने , भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ 
चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त अधिनियम असा केला आहे ) 
यांच्या कलम ११ च्या पोट कलम ( १ ) व्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करुन , अधिसुचना क्रमांक १४ पान क्र . १३ , १४ वर 
दिनांक ०६-१२ जानेवारी २०२२ अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली आहे 
आणि त्याव्दारे असे अधिसुचित केले आहे की , या सोबत जोडलेल्या 
अनुसूचि एक मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची , अनुसूची 
दोन मध्ये अधिक तपशिलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग भोकर विभागाच्या खर्चाने 
करण्याची आवश्यकता आहे . 

औ . भाग १-२९ 


[ पृष्ठे - २२ , 


भाग एक - अ ( भाग चार - अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले पृष्ठे 
आहेत त्या व्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागशी ४ ९ 
संबंधित असलेले महाराष्ट्र नगरपालिका , जिल्हा परिषदा ते 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपंचायती , ५० 
नगरपरिषदा , जिल्हा नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण व 
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम , या अन्वये 
काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


आणि ज्याअर्थी , नांदेड ( जिल्हयाच्या ) जिल्हाधिका - याने , कलम 

१५ च्या पोटकलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्या नंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची 
आवश्यकता आहे या बाबत त्याची खात्री पटली आहे ; आणि म्हणुन , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोटकलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये , उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात 
येत आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , अनुसूची तीन मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधीत कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारीत केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात 
असुन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची चार मध्ये विनिर्दिष्ट 
केला आहे . 


२०४७ 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) 
लसिका नांदेड यास पदनिर्देशित करीत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २१-२७ , २०२२ : आषाढ / श्रावण , ३०-५ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची एक 

( संपादित करावयाच्या जमीनीचे वर्णन ) 

गावाचे नाव : - चिंचाळा ( पट्टी उमरी ) ता . उमरी जि . नांदेड 

अ.क्र . 

संपादीत क्षेत्र 

( हे . आर . मध्ये ) 

०.५० 

०.१४ 


२०४८ 


१ 

२ 

३ 


C 


५ 

६ 


७ 

८ 


९ 

१० 


भुमापन किंवा 

गट क्रमांक 

१०८/१ 

१०८/१ 

१०८/३ 

१०८/३ 

१०८/३ 

१०८/३ 

१०८/३ 

१०८/३ 

११०/१ 

११०/२ 


०.१६ 

०.४ ९ 

.०२ 

०.०४ 

०.३२ 


०.२५ 

०.२३ 

एकुण २.१८ 


अनुसूची दोन 

( सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपा बाबत विवरण ) 
प्रकल्पाचे नांव : भूसंपादन प्रस्ताव उमरी वळण रस्त्यासाठी 

० ते ४.५०० मौ . चिंचाळा ( पट्टी उमरी ) ता . उमरी जिल्हा नांदेड . 
प्रकल्पाचे नांव : भूसंपादन प्रस्ताव उमरी वळण रस्त्यासाठी 

० ते ४.५०० मौ . चिंचाळा ( पट्टी उमरी ) ता.उमरी जिल्हा नांदेड . 
समाजाला होणार लाभ : दळण - वळण 


दिनांक : - ०५/०७/२०२२ 
ठिकाणः- नांदेड 


अनुसूची तीन 

( पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन ) 

गावाचे नाव - गौ . चिंचाळा ( पट्टी उमरी ) ता.उमरी जिल्हा नांदेड . 
लागु नाही 

अनुसूची चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
लागु नाही 


स्वा / 

जिल्हाधिकारी नांदेड . 


भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 


क्रमांक २०२२ / आरबी / डेस्क -३ / भूसं / सिआर -११ . क्रमांक २०२२ / उजिअ / 
लसिका / सिआर -०६ ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या नांदेड जिल्ह्याच्या 
जिल्हाधिका - याने , भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ 
चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त अधिनियम असा केला आहे ) 
यांच्या कलम ११ च्या पोट कलम ( १ ) व्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करुन , अधिसुचना क्रमांक १० पान क्र . ५३८ वर 
दिनांक मे ०५-११ / २०२२ अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली आहे आणि 
त्याव्दारे असे अधिसुचित केले आहे की , या सोबत जोडलेल्या अनुसूचि 
एक मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची , अनुसूची दोन मध्ये 
अधिक तपशिलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी कार्यकारी 
अभियंता उर्ध्व पेनगंगा प्रकल्प विभाग क्र .६ , नांदेड विभागाच्या खर्चाने 
करण्याची आवश्यकता आहे . 


२ 

जिल्हाधिकारी नांदेड यांजकडून 

अधिसूचना कलम १ ९ 


आणि ज्याअर्थी , नांदेड ( जिल्हयाच्या ) जिल्हाधिका - याने , कलम 
१५ च्या पोटकलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्या नंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची 
आवश्यकता आहे या बाबत त्याची खात्री पटली आहे ; आणि म्हणुन , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोटकलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये , उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात 
येत आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , अनुसूची तीन मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधीत कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारीत केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात 
असुन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची चार मध्ये विनिर्दिष्ट 
केला आहे . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) 
लसिका नांदेड यास पदनिर्देशित करीत आहे . 


१ 

२ 


गावाचे नाव : - मौ . येताळा ता . धर्माबाद जि . नांदेड 

अ.क्र . 


३ 


४ 


भाग १ - पुरवणी 


५ 


अनुसूची एक 

( संपादित करावयाच्या जमीनीचे वर्णन ) 


भुमापन किंवा 

गट क्रमांक 


२२१ 

२२१ 

४०६ 

४२२ 

४२३ 


एकुण 


संपादीत क्षेत्र 

( हे . आर . मध्ये ) 

०.१० 

०.४४ 

०.३६ 

०.३ ९ 

०.३० 

१.५ ९ 


अनुसूची दोन 

( सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपा बाबत विवरण ) 


औरंगाबाद विभाग 
प्रकल्पाचे नांव : अति भूसंपादन प्रस्ताव इसापूर उजव्या कालव्याच्या पुच्छ 
कालव्यावरुन निघणारा धर्माबाद शाखा कालवा १ ते १२ कि.मी. साठी 
मौ . येताळा ता . धर्माबाद जिल्हा नांदेड . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २१-२७ , २०२२ : आषाढ / श्रावण ३०-५ , शके १ ९ ४४ 
आहे . 


प्रकल्पाचे नांव : अति भूसंपादन प्रस्ताव इसापूर उजव्या कालव्याच्या पुच्छ 
कालव्यावरुन निघणारा धर्माबाद शाखा कालवा १ ते १२ कि.मी. साठी 
मौ . येताळा ता . धर्माबाद जिल्हा नांदेड . 

समाजाला होणार लाभ : जलसिंचन 
अनुसूची तीन 


( पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन ) 

गावाचे नाव - मौ.येताळा ता.धर्माबाद जिल्हा नांदेड . 
लागु नाही 
अनुसूची चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
लागु नाही 


दिनांक : - ०६.०७.२०२२ 

ठिकाण : - नांदेड 


स्वा / 
जिल्हाधिकारी नांदेड . 


३ 

उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) लसिका , नांदेड यांजकडून 
प्रारंभिक अधिसूचना कलम ११ 


भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क 


अधिनियम , २०१३ 

२०१३ 

क्र .२०२१ / उजिअ / लसिका / सिआर २० कार्यालय उपजिल्हाधिकारी 
( भूसंपादन ) लसिका नांदेड दिनांक - १ ९ / ०७ / २०२२ - क्र .२०२१ / उजिअ / 
लसिका / सिआर / २० ज्याअर्थी , भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना 
उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , 
( २०१३ चा ३० ) याच्या कलम ३ च्या खंडा ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय 
अधिसुचना , महसूल व वनविभाग क्रमांक संकिर्ण -११ / २०१४ / प्र.क्र .७७ / अ -२ 
दिनांक १ ९ - ०१-२०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त अधिसुचना असा 
करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड अ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक 
नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता भूमिसंपान करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा 
जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे 
मानन्यात येईल . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन 
असलेल्या , नांदेड जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यास या सोबत जोडलेल्या अनुसूचित 
एक मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा 
निर्देश उक्त जमीन असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
( यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त सार्वजनिक प्रयोजन असा करण्यात आला 
आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , 
असे वाटते , ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण या सोबत जोडलेल्या अनुसुचि दोन 
मध्ये दिलेले आहे , आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट 
कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसुचित करण्यात येते की , उक्त 
जमीनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता 


आणि ज्याअर्थी , प्रस्तावीत भूमिसंपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे 
विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , या सोबत जोडलेल्या अनुसूचि 
तीन मध्ये दिलेली आहेत . आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण 
सारांश या सोबत जोडलेल्या अनुसूचि चार मध्ये दिलेला आहे , 


आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व 
पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूचि पाच मध्ये दिलेला आहे . 


त्या अर्थी आता , असे घोषित करण्यात येते की , उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ११ च्या पोट कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही अधिसुचना 
प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार 
खाली कार्यवाही पुर्ण होईल त्या कालावधी पर्यंत उक्त जमीनीचा अथवा 
तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमीनीवर 
कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 


परंतू , उक्त जमीनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज 
केल्यावर , जिल्हाधिकाऱ्यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमुद करून 
अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातुन सुट देता येईल . 


तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ पोट कलम ( ५ ) अनुसार , 
जिल्हाधिकारी भूसंपादन , पुनर्वसन व पूनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ ( यात यापुढे 
जिचा निर्देश उक्त नियम असा करण्यात आला आहे ) यांच्या नियम १० 
च्या उप नियम ( ३ ) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे 
काम हाती घेणार असल्याचे व पुर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित 
करण्यात येत आहे . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ खंड ( छ ) अन्वये , 
समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) 
लसिका नांदेड जिल्हा नांदेड यास पदनिर्देशित केले आहे . 


गाव : भोकर ता . भोकर जि . नांदेड 
अ.क्र . 

भुमापन किंवा 

गट क्रमांक 


२ 

३ 

४ 


५ 


६ 

७ 

८ 


९ 

१० 

११ 

१२ 

१३ 

१४ 


अनुसूचि एक 

संपादीत करावयाच्या जमीनीचे वर्णन 


१५ 

१६ 

१७ 

१८ 


२०४ ९ 


१२७ 

१३४ 

१३५ 

१३५ 

१३५ 

१३५ 

१३५ 

१३५ 

१३५ 

१३७ 

१३७ 

१३८ 

१३८ 

१३८ 

१४५ 

१४५ 

१४६ 

१४६ 


एकुण 


क्षेत्र 

( हे . आर . मध्ये ) 

- 

२.८३ 

०.५५ 


०.८३ 

१.४१ 


०.५१ 

१.० ९ 

०.९ ३ 

०.९ ८ 

१.०४ 

०.४० 

०.४० 

०.२७ 

०.११ 

०.१७ 

०.९ ८ 

०.६ ९ 

०.१८ 

०.४३ 

१३.८० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २१-२७ , २०२२ : आषाढ / श्रावण , ३०-५ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपा बाबत विवरण 

प्रकल्पाचे नांव : भुसंपादन प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम विभाग कार्यालय 
इमारत निवासी वसाहतीसाठी मौ.भोकर ता.भोकर जि.नांदेड 


२०५० 


प्रकल्प कार्यालचे वर्णन : कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
भोकर . 


अनुसूची तीन 

बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन होत नाही . 


अनुसूची चार 

( सामाजिक प्रभाव निर्धारण आभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश लागु नाही . 
अनुसूची पाच 

( नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील ) 

भूधारकाचे विस्थापन होत नसल्यामुळे प्रशासक नियुक्ती लागु नाही . 
टिप : - उक्त जमीनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) लसिका 
नांदेड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


दिनांक : - १ ९ / ०७ / २०२२ 
ठिकाण : - नांदेड 


( संतोषी देवकुळे ) , 
उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) 


लसिका , नांदेड . 


४ 

उपविभागीय अधिकारी ( अतियात ) , वैजापूर यांजकडून 

जाहिर प्रगटन 


जा.क्र .२०२२ / इनाम / उपविअवै / कावि - ४२- सर्व जनता मौजे सटाणा 
ता . वैजापुर जि . औरंगाबाद यांना जाहिर प्रगटनाद्वारे कळविण्यात येते कि , 
मौजे सटाणा ता . वैजापुर जि . औरंगाबाद येथील मस्जिद इनाम जुना सर्वे 
नं . ५५ व ५६ ज्याचा नवीन गट नं . ६ ९ / १ व ६ ९ / २ इनाम सेवापित्यार्थ 
धारक करीत होते . दिनांक २१.०६.२०१६ रोजी सद्रोद्दीन पि . हफिझुद्दिन हे 
मौजे वैजापुर ता . वैजापुर जि . औरंगाबाद येथे मृत्यूपावले असून त्यांचे 
मृत्यूनंतर त्यांचे वारसा पैकी त्यांचा मुलगा नामे काझी हफिझुद्दीन काझी 
सद्रोद्दिन रा . काझीपुरा वैजापूर ता . वैजापुर जि . औरंगाबाद हे या कार्यालयास 
वारसाचे कार्यवाही करिता रुजू झाले आहेत . त्यांनी दिलेल्या अर्जात 
खालील प्रमाणे वारस दर्शविण्यात आले आहे . 


ठिकाण : वैजापुर 

दिनांक : ०८/०७/२०२२ 


१. काझी हफिझुद्दीन काझी सद्रोद्दिन ( मुलगा ) 

२. काझी अब्दुल मलिक काझी सद्रोद्दिन ( मुलगा ) 

३. काझी शमशुद्दीन काझी सद्रोद्दिन ( मुलगा ) 

४. काझी अल्ताफ काझी सद्रोद्दिन ( मुलगा ) 

सबब प्रकरणातील उक्त वारसाचे कार्यवाहीत ज्या कोणाचे हितसंबंध 
असतील त्यांनी हे जाहिर प्रगटन महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिध्द 
झाल्याचे तारखेपासुन सहा आठवड्याच्या आत संबंधित कागदपत्रासह 
लेखी आक्षेप उपविभागीय अधिकारी ( महसुल ) कार्यालय , वैजापुर ता . 
वैजापुर जि . औरंगाबाद येथे दाखल करावेत . मुदतीत आक्षेप प्राप्त न 
झल्यास अर्जदाराच्या नावे विरासत कार्यवाही मंजुर केली जाईल याची सर्व 
जनतेने नोंद घ्यावी . 


माणिक आहेर , 

उपविभागीय अधिकारी ( अतियात ) वैजापूर . 


भाग १ - पुरवणी 


उपविभागीय अधिकारी माजलगाव , यांजकडून 

भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ ( १ ) 
नुसार अधिसुचना 


दिनांक 

क्र .२००४ / एलएनक्यु / एसआर -१६ उपविभागीय अधिकारी , माजलगाव 
.०७.२०२२.- ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासन महसुल व वन 
विभागाची अधिसुचना क्र . मिस / ११ / २०१४ / सीआर / ७७ / अ २ दिनांक १ ९ 
जानेवारी २०१५ ( यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोधले जाईल ) 
भुमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व 
पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम ई अन्वये प्राप्त 
अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की , सदर अधिनियमाच्या 
कलम ३ ( झअ ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत ५०० हेक्टर 
पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये 
अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे मानले 
जाईल . 


त्या अर्थी , सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित 
शासन आहे . त्या अर्थी , परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता 
भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये 
करण्यात आले आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) 
अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर 
जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 

त्याअर्थी , परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी 
प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 


आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची 
संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ 
उपकलम ( १ ) अन्वये कामकाज पार पाडणाऱ्या प्रशासकाचा तपशिल देण्यात 
आला आहे . 


त्या अर्थी , सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये असे 
जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन 
सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपर्यंत 
कोणतीही व्यक्ती , प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या जमिनीचा 
कोणताही व्यवहार / हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार / हस्तांतर करविणार 
नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही . 


परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल 
परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे जाणीवपूर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही . 


सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल ( ५ ) व भुमी संपादन 
पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा 
हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी 
विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल . 


औरंगाबाद विभाग 

आणि ज्या अर्थी , सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) अन्वये 
जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित शासन असल्याने उपविभागीय 
अधिकारी , माजलगाव तथा भूसंपादन अधिकारी , माजलगाव यांना जिल्हाधिकारी 
यांचे वतीने कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे . 


अ . क्र . 

१ . 

२ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २१-२७ , २०२२ : आषाढ / श्रावण ३०-५ , शके १ ९ ४४ 

, 


गावाचे नांव : - गोपाळपूर तालुका : - धारूर जिल्हा : - बीड 
गट नं . / सर्व्हे नं . 

क्षेत्र हे . आर 
०.५८ 

५२२ 

५३५ 

०.२६ 

एकूण 

०.८४ 

परिशिष्ट २ 

प्रकल्पाचे नांव : - गाव तलाव क्र . १ मौजे गोपाळपूर ता . धारूर जि . बीड 
प्रकल्पाचे विवरणः- गाव तलाव क्र . १ 

सामाजिक फायदे : - सिंचन 

( पायभूत सोयीसुविधा , आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 


अ.क्र . 
लागू नाही . 


परिशिष्ट १ 
जमिनीचे वर्णन 


परिशिष्ट ३ 

पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण 
गावाचे नांव : - गोपाळपूर तालुका : - धारूर जिल्हा : - बीड 
स.नं. / ग.नं. क्षेत्र ( हे.आर. ) 


परिशिष्ट ४ 

सामाजिक आघात निर्धारण अहवालाचा गोषवारा 
लागू नाही . 


परिशिष्ट ५ 

प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 


१ ) प्रशासकाचे पदनाम : - लागू नाही 

२ ) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता : - लागू नाही . 
३ ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावे : 
लागू नाही . 


सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या 
कलम ११ चे उपकलम ( १ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . 
प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत 
उपविभागीय अधिकारी माजलगाव तथा भूसंपादन अधिकारी , माजलगाव यांचे 
कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल . 


दिनांक : .०७.२०२२ 
ठिकाण : माजलगाव 


नोट - प्रस्तुत जमिनीचा नकाशा पाहणीसाठी उपविभागीय अधिकारी माजलगाव 
यांचे कार्यालयात उपलब्ध आहे . 


उपविभागीय अधिकारी , 


माजलगाव . 


२०५१ 


६ 

उपविभागीय अधिकारी माजलगाव , यांजकडून 

भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ ( १ ) 
नुसार अधिसुचना 


क्र .२०१३ / एलएनक्यु / एसआर ०८ उपविभागीय 
अधिकारी , माजलगाव दिनांक .०७.२०२२.- ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासन 
महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र . मिस / ११ / २०१४ / सीआर / ७७ / अ २ 
दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोधले 
जाईल ) भुमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम 
ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की , 
सदर अधिनियमाच्या कलम ३ ( झअ ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत 
५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या 
कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे 
मानले जाईल . 


J 

त्या अर्थी , सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित 
शासन आहे . त्या अर्थी , परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता 
भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये 
करण्यात आले आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) 
अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर 
जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 


त्याअर्थी , परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी 
प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 
आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची 
संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ 
उपकलम ( १ ) अन्वये कामकाज पार पाडणाऱ्या प्रशासकाचा तपशिल देण्यात 
आला आहे . 


त्या अर्थी , सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये असे 
जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन 
सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपर्यंत 
कोणतीही व्यक्ती , प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या जमिनीचा 
कोणताही व्यवहार / हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार / हस्तांतर करविणार 
नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही . 


परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल 
परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे जाणीवपूर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही . 


सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल ( ५ ) व भुमी संपादन पुनर्वसन 
व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी 
विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल . 


आणि ज्या अर्थी , सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) अन्वये 
जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित शासन असल्याने उपविभागीय 
अधिकारी , माजलगाव तथा भूसंपादन अधिकारी , माजलगाव यांना जिल्हाधिकारी 
यांचे वतीने कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे . 


२०५२ 


अ . क्र . 


o si si só 


१ . 


२ . 


३ . 


४ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २१-२७ , २०२२ : आषाढ / श्रावण , ३०-५ , शके १ ९ ४४ 

परिशिष्ट १ 
जमिनीचे वर्णन 


गावाचे नांव : - खडकी तालुका : - वडवणी जिल्हा : - बीड 
गट नं . / सर्व्हे नं . 

क्षेत्र हे . आर 

०.४८ 

०.७२ 

०.२४ 

०.२६ 

१.७० 


प्रकल्पाचे नांव : - गाव तलाव क्र . ५ मौजे खडकी ता . वडवणी जि.बीड 
प्रकल्पाचे विवरणः- गाव तलाव क्र . ५ 

सामाजिक फायदे : - सिंचन 

( पायभूत सोयीसुविधा , आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 


अ.क्र . 

लागू नाही . 


परिशिष्ट ३ 

पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण 

गावाचे नांव : - खडकी तालुका : - वडवणी जिल्हा : - बीड 
स.नं. / ग.नं . क्षेत्र ( हे.आर. ) 


७ ९ ४ 

७ ९ ४ 

७ ९ ४ 

७ ९ ४ 

एकूण 

परिशिष्ट २ 


परिशिष्ट ४ 

सामाजिक आघात निर्धारण अहवालाचा गोषवारा 

लागू नाही . 


परिशिष्ट ५ 

प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 


१ ) प्रशासकाचे पदनाम : - लागू नाही 

२ ) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता : - लागू नाही . 
३ ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावे : 
लागू नाही . 


सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या 
कलम ११ चे उपकलम ( १ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . 
प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत 
उपविभागीय अधिकारी माजलगाव तथा भूसंपादन अधिकारी , माजलगाव यांचे 
कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल . 


दिनांक : 
ठिकाण : माजलगाव 


नोट - प्रस्तुत जमिनीचा नकाशा पाहणीसाठी उपविभागीय अधिकारी माजलगाव 
यांचे कार्यालयात उपलब्ध आहे . 


.०७.२०२२ 


उपविभागीय अधिकारी , 


माजलगाव . 


७ 


भाग १ - पुरवणी 


उपविभागीय अधिकारी माजलगाव , यांजकडून 

भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ ( १ ) 

नुसार अधिसुचना 


J 


दिनांक 

क्र .२००७ / एलएनक्यु / एसआर / २४ उपविभागीय अधिकारी , माजलगाव 
.०७.२०२२ . ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासन महसुल व वन 
विभागाची अधिसुचना क्र . मिस / ११ / २०१४ / सीआर / ७७ / अ २ दिनांक १ ९ 
जानेवारी २०१५ ( यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोधले जाईल ) 
भुमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व 
पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम ई अन्वये प्राप्त 
अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसूचित केले आहे की , सदर अधिनियमाच्या 
कलम ३ ( झअ ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत ५०० हेक्टर 
पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये 
अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे मानले 
जाईल . 


त्या अर्थी , सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित 
शासन आहे . त्या अर्थी , परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता 
भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये 
करण्यात आले आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) 
अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर 
जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 

त्याअर्थी , परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी 
प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 
आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची 
संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ 
उपकलम ( १ ) अन्वये कामकाज पार पाडणाऱ्या प्रशासकाचा तपशिल देण्यात 
आला आहे . 

त्या अर्थी , सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये असे 
जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन 
सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपर्यंत 
कोणतीही व्यक्ती , प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या जमिनीचा 
कोणताही व्यवहार / हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार / हस्तांतर करविणार 
नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही . 


परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल 
परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे जाणीवपूर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही . 


सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल ( ५ ) व भुमी संपादन पुनर्वसन 
व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी 
विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल . 


औरंगाबाद विभाग 

आणि ज्या अर्थी , सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) अन्वये 
जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित शासन असल्याने उपविभागीय 
अधिकारी , माजलगाव तथा भूसंपादन अधिकारी , माजलगाव यांना जिल्हाधिकारी 
यांचे वतीने कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे . 


परिशिष्ट १ 

जमिनीचे वर्णन 

गावाचे नांव : - अंजनडोह ( वाघदरा ) तालुका : - धारूर जिल्हा : - बीड 
गट नं . / सर्व्हे नं . क्षेत्र हे . आर 

अ . क्र . 

५३ 

५३ 

४७ 

४७ 

४७ 

एकूण 


१ . 


२ . 


به بند ب عي 


३ . 


४ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २१-२७ , २०२२ : आषाढ / श्रावण ३०-५ , शके १ ९ ४४ 


५ . 


परिशिष्ट २ 


प्रकल्पाचे नांव  ः- गाव तलाव मौजे अंजनडोह ( वाघदरा ) ता . धारूर जि . बीड 
प्रकल्पाचे विवरणः- गाव तलाव 

सामाजिक फायदे : - सिंचन 

( पायभूत सोयीसुविधा , आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 


परिशिष्ट ३ 

पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण 

गावाचे नांव : - अंजनडोह ( वाघदरा ) तालुका : - धारूर जिल्हा : - बीड 
स.नं. / ग.नं . क्षेत्र ( हे.आर. ) 

अ.क्र . 

लागू नाही . 


परिशिष्ट ४ 

सामाजिक आघात निर्धारण अहवालाचा गोषवारा 
लागू नाही . 


परिशिष्ट ५ 

प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 


०.१२ 

०.३८ 

०.५० 

.२० 
०.१० 
१.३० 


१ ) प्रशासकाचे पदनाम : - लागू नाही 

२ ) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता : - लागू नाही . 
३ ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते 
लागू नाही . 


दिनांक : .०७.२०२२ 

ठिकाण : माजलगाव 


नमुद 


करावे : 


सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या 
कलम ११ चे उपकलम ( १ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . 
प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत 
उपविभागीय अधिकारी माजलगाव तथा भूसंपादन अधिकारी , माजलगाव यांचे 
कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल . 


नोट - प्रस्तुत जमिनीचा नकाशा पाहणीसाठी उपविभागीय अधिकारी माजलगाव 
यांचे कार्यालयात उपलब्ध आहे . 


उपविभागीय अधिकारी , 


माजलगाव . 


८ 


२०५३ 


उपविभागीय अधिकारी माजलगाव , यांजकडून 

भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ ( १ ) 


नुसार अधिसुचना 

क्र . २०२२ / एलएनक्यु / एसआर उपविभागीय अधिकारी , माजलगाव 
दिनांक .०७.२०२२- ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासन महसुल व वन 
विभागाची अधिसुचना क्र . मिस / ११ / २०१४ / सीआर / ७७ / अ २ दिनांक १ ९ 
जानेवारी २०१५ ( यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोधले जाईल ) 
भुमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व 
पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम ई अन्वये प्राप्त 
अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसूचित केले आहे की , सदर अधिनियमाच्या 
कलम ३ ( झअ ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत ५०० हेक्टर 
पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये 
अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे मानले 
जाईल . 


J 


त्या अर्थी , सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित 
शासन आहे . त्या अर्थी , परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता 
भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये 
करण्यात आले आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) 
अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर 
जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 

त्याअर्थी , परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी 
प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 
आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची 
संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ 
उपकलम ( १ ) अन्वये कामकाज पार पाडणाऱ्या प्रशासकाचा तपशिल देण्यात 
आला आहे . 


त्या अर्थी , सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये असे 
जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन 
सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपर्यंत 
कोणतीही व्यक्ती , प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या जमिनीचा 
कोणताही व्यवहार / हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार / हस्तांतर करविणार 
नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही . 


परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल 
परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे जाणीवपूर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही . 


सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल ( ५ ) व भुमी संपादन पुनर्वसन 
व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी 
विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल . 


आणि ज्या अर्थी , सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) अन्वये 
जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित शासन असल्याने उपविभागीय 


२०५४ 

अधिकारी , माजलगाव तथा भूसंपादन अधिकारी , माजलगाव यांना जिल्हाधिकारी 
यांचे वतीने कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे . 


अ . क्र . 

१ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २१-२७ , २०२२ : आषाढ / श्रावण , ३०-५ , शके १ ९ ४४ 


परिशिष्ट १ 

जमिनीचे वर्णन 

गावाचे नांव : - मंजरथ तालुका : - माजलगांव जिल्हा : - बीड 
गट नं . / सर्व्हे नं . 

क्षेत्र हे . आर 

४३६ 

एकूण 


परिशिष्ट २ 

प्रकल्पाचे नांव : - माजलगांव ( लोणी सांगवी ) उपसा योजनोच्या कामासाठी 
मौजे मंजरथ ता . माजलगांव जि . बीड 


प्रकल्पाचे विवरणः- माजलगांव ( लोणी सांगवी ) उपसा योजनोच्या कामासाठी 
सामाजिक फायदे : - सिंचन 

( पायभूत सोयीसुविधा , आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 


अ.क्र . 

लागू नाही . 


परिशिष्ट ३ 

पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण 

गावाचे नांव : - मंजरथ तालुका : - माजलगांव जिल्हा : - बीड 
क्षेत्र ( हे.आर. ) 
स.नं. / ग.नं. 


परिशिष्ट ४ 

सामाजिक आघात निर्धारण अहवालाचा गोषवारा 

लागू नाही . 


०.१ ९ 

०.१ ९ 


परिशिष्ट ५ 

प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 


१ ) प्रशासकाचे पदनाम : - लागू नाही 

२ ) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता : - लागू नाही . 
३ ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावे : 
लागू नाही . 


सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या 
कलम ११ चे उपकलम ( १ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . 
प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत 
उपविभागीय अधिकारी माजलगाव तथा भूसंपादन अधिकारी , माजलगाव यांचे 
कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल . 


दिनांक : 
ठिकाण : माजलगाव 


नोट - प्रस्तुत जमिनीचा नकाशा पाहणीसाठी उपविभागीय अधिकारी माजलगाव 
यांचे कार्यालयात उपलब्ध आहे . 


.०४.२०२२ 


उपविभागीय अधिकारी , 


माजलगाव . 


भाग १ - पुरवणी 


९ 

उपविभागीय अधिकारी माजलगाव , यांजकडून 

भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ ( १ ) 
नुसार अधिसुचना 


क्र .२००५ / एलएनक्यु / एसआर / १५ / ०६ उपविभागीय 
अधिकारी , माजलगाव दिनांक .०७.२०२२- ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासन 
महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र . मिस / ११ / २०१४ / सीआर / ७७ / अ २ 
दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोधले 
जाईल ) भुमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम 
ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की , 
सदर अधिनियमाच्या कलम ३ ( झअ ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत 
५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या 
कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे 
मानले जाईल . 


त्या अर्थी , सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित 
शासन आहे . त्या अर्थी , परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता 
भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये 
करण्यात आले आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) 
अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर 
जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 

त्याअर्थी , परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी 
प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 
आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची 
संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 


आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ 
उपकलम ( १ ) अन्वये कामकाज पार पाडणाऱ्या प्रशासकाचा तपशिल देण्यात 
आला आहे . 


त्या अर्थी , सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये असे 
जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन 
सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपर्यंत 
कोणतीही व्यक्ती , प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या जमिनीचा 
कोणताही व्यवहार / हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार / हस्तांतर करविणार 
नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही . 


परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल 
परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे जाणीवपूर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही . 

J 


सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल ( ५ ) व भुमी संपादन पुनर्वसन 
व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी 
विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल . 


औरंगाबाद विभाग 

. 

आणि ज्या अर्थी , सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) अन्वये 
जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित शासन असल्याने उपविभागीय 
अधिकारी , माजलगाव तथा भूसंपादन अधिकारी , माजलगाव यांना जिल्हाधिकारी 
यांचे वतीने कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे . 


अ . क्र . 

१ . 

२ . 

३ . 

४ . 


गावाचे नांव : - आसरडोह तालुका : - धारूर जिल्हा : - बीड 
गट नं . / सर्व्हे नं . 

क्षेत्र हे . आर 


प्रकल्पाचे नांव 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २१-२७ , २०२२ : आषाढ / श्रावण ३०-५ , शके १ ९ ४४ 


1 


अ.क्र . 

लागू नाही . 


परिशिष्ट १ 

जमिनीचे वर्णन 


पाझर तलाव क्र . ५ मौजे आसरडोह ता . धारूर जि . बीड 
प्रकल्पाचे विवरणः- पाझर तलाव क्र . ५ योजनोच्या कामासाठी 
सामाजिक फायदे : - सिंचन 

( पायभूत सोयीसुविधा , आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 


११५ 

१२३ 

१२६ 

१५३ 

एकूण 


परिशिष्ट २ 


परिशिष्ट ३ 

पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण 


गावाचे नांव : - आसरडोह तालुका : - धारूर जिल्हा : - बीड 
स.नं. / ग.नं . क्षेत्र ( हे.आर. ) 


परिशिष्ट ४ 

सामाजिक आघात निर्धारण अहवालाचा गोषवारा 

लागू नाही . 


दिनांक : 
ठिकाण : माजलगाव 


०.१२ 

१.३३ 

०.७५ 

०.३६ 

२.५५ 


परिशिष्ट ५ 

प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 


.०७.२०२२ 


१ ) प्रशासकाचे पदनाम : - लागू नाही 

२ ) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता : - लागू नाही . 
३ ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावे : 
लागू नाही . 


सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या 
कलम ११ चे उपकलम ( १ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . 
प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत 
उपविभागीय अधिकारी माजलगाव तथा भूसंपादन अधिकारी , माजलगाव 
यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल . 


नोट - प्रस्तुत जमिनीचा नकाशा पाहणीसाठी उपविभागीय अधिकारी माजलगाव 
यांचे कार्यालयात उपलब्ध आहे . 


उपविभागीय अधिकारी , 


माजलगाव . 


, 


१० 


उपविभागीय अधिकारी माजलगाव , यांजकडून 

भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम १ ९ ( १ ) 
नुसार अधिसुचना 


२०५५ 


क्र .२००८ / एलएनक्यू / एसआर -१२ उपविभागीय अधिकारी , माजलगाव 
दिनांक .०७.२०२२.- ज्याअर्थी , समोचित शासन असलेल्या बीड 
जिल्हयाच्या जिल्हाधिकारी यास भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुर्नवसाहत 
करताना उचित भरपाइर मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम 
२०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापूढे ज्याचा निर्देश उक्त अधिनियम असा 
केला आहे ) याच्या कलम -११ च्या पोट कलम ( १ ) व्दारे प्रदर करण्यात 
आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना , महसूल 
व वन विभाग क्र . संकीर्ण -११ / २०१४ / प्र.क्र .७७ / अ - २ दिनांक १ ९ जानेवारी 
२०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढण्यात आलेली आहे . आणि त्याव्दारे 
असे अधिसूचित केले आहे की यासोबत जोडलेल्या अनुसुचि - १ मध्ये 
अधिक तपशिलवार वर्ण केलेल्या जमीनीचा , अनुसूची दोन मध्ये अधिक 
तपशिलवार विनिर्दिष्ठ केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक आहे 
किंवा तीची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


आणि ज्या अर्थी बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकाऱ्याचे कलम -१५ च्या 
पोट कलम -२ अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची 
आवश्यकता आहे . याबाबत खात्री पटली आहे . आणि म्हणून उक्त 
अधिनियमाच्या कलम -१ ९ पोटकलम -१ च्या तरतुदी अन्वये उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे . असे याव्दारे घोषित 
करण्यात येत आहे . आणि ज्याअर्थी अनुसूची -३ मध्ये अधिक तपशिल वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधिक कुटूंबीयांच्या पूनर्वसन व पुर्नवसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुर्नवसाहत क्षेत्र म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याव्दारे घोषित केले असून 
पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची -४ मध्ये विनिर्दीष्ठ केले 
आहे . 


अ . क्र . 
१ . 


आणि ज्या अर्थी उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड- ( छ ) 
अन्वये समोचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्याचे कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी माजलगांव 
यास पदनिर्देशित करत आहे . 


परिशिष्ट १ 
जमिनीचे वर्णन 

गावाचे नांव : - टोकेवाडी ( लंब्याचीखोरी ) तालुका : - वडवणी जिल्हा : 

बीड 

गट नं . / सर्व्हे नं . 

३६५ 

एकूण 


क्षेत्र हे . आर 

०.७७ 

०.७७ 


२०५६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २१ - २७ , २०२२ : आषाढ / श्रावण ३०-५ , शके १ ९ ४४ 

. 


अनुसूची- दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नावः- गाव तलाव क्र . ३ मौजे टोकेवाडी ( लंब्याची खोरी ) ता . 
वडवणी जि . बीड 


प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन : - गाव तलाव क्र . ३ मौजे टोकेवाडी ( लंब्याची 
खोरी ) ता . वडवणी जि . बीड 


सामाजिक फायदे : - शेती पिकासाठी पाणी व जनावरांना पाणी इतर सार्वजनिक 
हितार्थ 


अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

गावाचे नांव : - टोकेवाडी ( लंब्याचीखोरी ) तालुका : - वडवणीजिल्हा : 

बीड 

क्षेत्र ( हे.आर. ) 


अ.क्र . 

लागू नाही . 


स.नं. / ग.नं . 


अनुसूची- चार 

( पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश ) 

( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश ) 

दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाचे अधिसूचना 
क्रमांक संकिर्ण ०१ / २०१५ / प्र.क्र .३ / अ -२ नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम 
१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागू करण्यापासून 
सुट देण्यात आलेली आहे . 

टिपः- उक्त जमीनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी माजलगांव याच्या 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


दिनांक : 
ठिकाण : माजलगाव 


.०७.२०२२ 


११ 


उपविभागीय अधिकारी , 


माजलगाव . 


उपविभागीय अधिकारी माजलगाव , यांजकडून 

भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम १ ९ ( १ ) 
नुसार अधिसुचना 
क्र .२००७ / एलएनक्यु / एसआर -१४ उपविभागीय अधिकारी , माजलगाव 
दिनांक .०७.२०२२.- ज्याअर्थी , समोचित शासन असलेल्या बीड 
जिल्हयाच्या जिल्हाधिकारी यास भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुर्नवसाहत 
करताना उचित भरपाइर मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम 
२०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापूढे ज्याचा निर्देश उक्त अधिनियम असा 
केला आहे ) याच्या कलम -११ च्या पोट कलम ( १ ) व्दारे प्रदर करण्यात 
आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना , महसूल 
व वन विभाग क्र.संकीर्ण -११ / २०१४ / प्र.क्र .७७ / अ -२ दिनांक १ ९ जानेवारी 
२०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढण्यात आलेली आहे . आणि त्याव्दारे 
असे अधिसूचित केले आहे की यासोबत जोडलेल्या अनुसुचि - १ मध्ये 
अधिक तपशिलवार वर्ण केलेल्या जमीनीचा , अनुसूची दोन मध्ये अधिक 
तपशिलवार विनिर्दिष्ठ केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक आहे 
किंवा तीची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 

आणि ज्या अर्थी बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकाऱ्याचे कलम -१५ च्या 
पोट कलम -२ अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास विचारात 


भाग १ - पुरवणी 

घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची 
आवश्यकता आहे . याबाबत खात्री पटली आहे . आणि म्हणून उक्त 
अधिनियमाच्या कलम -१ ९ पोटकलम -१ च्या तरतुदी अन्वये उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे . असे याव्दारे घोषित 
करण्यात येत आहे . आणि ज्याअर्थी अनुसूची -३ मध्ये अधिक तपशिल वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधिक कुटूंबीयांच्या पुनर्वसन व पुर्नवसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुर्नवसाहत क्षेत्र म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याव्दारे घोषित केले असून 
पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची -४ मध्ये विनिर्दीष्ठ केले 
आहे . 


आणि ज्या अर्थी उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड- ( छ ) 
अन्वये समोचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्याचे कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी माजलगांव 
यास पदनिर्देशित करत आहे . 


परिशिष्ट १ 


जमिनीचे वर्णन 

गावाचे नांव : - धुनकवड ( महादेवदरा ) तालुका : - धारूर जिल्हा : - बीड 
गट नं . / सर्व्हे नं . 

अ . क्र . 

क्षेत्र हे . आर 

१ . 

११ 

२ . 

११ 

३ . 

११ 

एकूण 


१.०५ 

०.२५ 

०.२० 

१.५० 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 

प्रकल्पाचे नावः- पाझर तलाव क्र . २ धुनकवड ( महादेवदरा ) ता . धारूर जि . 
बीड 


प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णनः - पाझर तलाव क्र . २ धुनकवड ( महादेवदरा ) ता . 
धारूर जि . बीड 

सामाजिक फायदे : - शेती पिकासाठी पाणी व जनावरांना पाणी इतर सार्वजनिक 
हितार्थ 


अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

गावाचे नांव : - धुनकवड ( महादेवदरा ) तालुका : - धारूर जल्हा : - बीड 
स.नं. / ग.नं . क्षेत्र ( हे.आर. ) 

अ.क्र . 

लागू नाही . 


अनुसूची- चार 
( पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश ) 

( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश ) 

दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाचे अधिसूचना 
क्रमांक संकिर्ण ०१ / २०१५ / प्र.क्र .३ / अ -२ नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम 
१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागू करण्यापासून 
सुट देण्यात आलेली आहे . 

टिपः- उक्त जमीनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी माजलगांव याच्या 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 
दिनांक : 

.०७.२०२२ 

ठिकाण : माजलगाव 


उपविभागीय अधिकारी , माजलगाव . 


औरंगाबाद विभाग 


१२ 

उपविभागीय अधिकारी माजलगाव , यांजकडून 

भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम १ ९ ( १ ) 
नुसार अधिसुचना 


दिनांक 

क्र .२००५ / एलएनक्यु / एसआर ४५ उपविभागीय अधिकारी , माजलगाव 
.०७.२०२२.- ज्याअर्थी , समोचित शासन असलेल्या बीड 
जिल्हयाच्या जिल्हाधिकारी यास भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुर्नवसाहत 
करताना उचित भरपाइर मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम 
२०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापूढे ज्याचा निर्देश उक्त अधिनियम असा 
केला आहे ) याच्या कलम -११ च्या पोट कलम ( १ ) व्दारे प्रदर करण्यात 
आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना , महसूल 
व वन विभाग क्र . संकीर्ण -११ / २०१४ / प्र.क्र .७७ / अ -२ दिनांक १ ९ जानेवारी 
२०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढण्यात आलेली आहे . आणि त्याव्दारे 
असे अधिसूचित केले आहे की यासोबत जोडलेल्या अनुसुचि - १ मध्ये 
अधिक तपशिलवार वर्ण केलेल्या जमीनीचा , अनुसूची दोन मध्ये अधिक 
तपशिलवार विनिर्दिष्ठ केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक आहे 
किंवा तीची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


आणि ज्या अर्थी बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकाऱ्याचे कलम -१५ च्या 
पोट कलम -२ अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची 
आवश्यकता आहे . याबाबत खात्री पटली आहे . आणि म्हणून उक्त 
अधिनियमाच्या कलम -१ ९ पोटकलम -१ च्या तरतुदी अन्वये उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे . असे याव्दारे घोषित 
करण्यात येत आहे . आणि ज्याअर्थी अनुसूची -३ मध्ये अधिक तपशिल वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधिक कुटुंबीयांच्या पूनर्वसन व पुर्नवसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुर्नवसाहत क्षेत्र म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याव्दारे घोषित केले असून 
पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची -४ मध्ये विनिर्दीष्ठ केले 
आहे . 


आणि ज्या अर्थी उक्त अधिनियमाच्या कलम -३ च्या खंड- ( छ ) 
अन्वये समोचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्याचे कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी माजलगांव 
यास पदनिर्देशित करत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २१-२७ , २०२२ : आषाढ / श्रावण ३०-५ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची - दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 

प्रकल्पाचे नावः- गाव तलाव क्र . ५ राजेगांव ( कमळदरा ) ता . माजलगांव जि . 
बीड 


परिशिष्ट १ 
जमिनीचे वर्णन 

गावाचे नांव : - राजेगांव ( कमळदरा ) तालुका : - माजलगांव जिल्हा : 
बीड 

गट नं . / सर्व्हे नं . 


अ . क्र . 
१ . 

२ . 


به بند به عب 


३ . 


४ . 


५ . 


३७२ 

३७२ 

३७७ 

३७८ 

३८० 

एकूण 


क्षेत्र हे . आर 
०.२३ 

०.४३ 

.५० 


०.१७ 

१.७३ 


२०५७ 


प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन : गाव तलाव क्र . ५ राजेगांव ( कमळदरा ) ता . 
माजलगांव जि . बीड 

सामाजिक फायदेः- शेती पिकासाठी पाणी व जनावरांना पाणी इतर सार्वजनिक 
हितार्थ 


अनुसूची - तीन 

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

गावाचे नांव : - राजेगांव ( कमळदरा ) तालुका : - माजलगांव जल्हा : - बीड 
स.नं. / ग.नं . क्षेत्र ( हे.आर. ) 

अ.क्र . 

लागू नाही . 


अनुसूची - चार 

( पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश ) 

( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश ) 

दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाचे अधिसूचना 
क्रमांक संकिर्ण ०१ / २०१५ / प्र.क्र .३ / अ -२ नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम 
१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागू करण्यापासून 
सुट देण्यात आलेली आहे . 

टिपः- उक्त जमीनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी माजलगांव याच्या 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 
दिनांक : .०७.२०२२ 
ठिकाण : माजलगाव 


उपविभागीय अधिकारी , 


· 


माजलगाव . 


१३ 

उपविभागीय अधिकारी माजलगाव , यांजकडून 

भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम १ ९ ( १ ) 


नुसार अधिसुचना 

दिनांक 

क्र .२००५ / एलएनक्यु / एसआर -६७ उपविभागीय अधिकारी , माजलगाव 
.०७.२०२२ . ज्याअर्थी , समोचित शासन असलेल्या बीड 
जिल्हयाच्या जिल्हाधिकारी यास भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुर्नवसाहत 
करताना उचित भरपाइर मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम 
२०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापूढे ज्याचा निर्देश उक्त अधिनियम असा 
केला आहे ) याच्या कलम -११ च्या पोट कलम ( १ ) व्दारे प्रदर करण्यात 
आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना , महसूल 
व वन विभाग क्र . संकीर्ण -११ / २०१४ / प्र.क्र .७७ / अ -२ दिनांक १ ९ जानेवारी 
२०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढण्यात आलेली आहे . आणि त्याव्दारे 
असे अधिसूचित केले आहे की यासोबत जोडलेल्या अनुसुचि -१ मध्ये 
अधिक तपशिलवार वर्ण केलेल्या जमीनीचा , अनुसूची दोन मध्ये अधिक 
तपशिलवार विनिर्दिष्ठ केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक आहे 
किंवा तीची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


२०५८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २१-२७ , २०२२ : आषाढ / श्रावण , ३०-५ , शके १ ९ ४४ 


आणि ज्या अर्थी बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकाऱ्याचे कलम -१५ च्या 
पोट कलम -२ अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची 
आवश्यकता आहे . याबाबत खात्री पटली आहे . आणि म्हणून उक्त 
अधिनियमाच्या कलम -१ ९ पोटकलम -१ च्या तरतुदी अन्वये उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे . असे याव्दारे घोषित 
करण्यात येत आहे . आणि ज्याअर्थी अनुसूची -३ मध्ये अधिक तपशिल वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधिक कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुर्नवसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुर्नवसाहत क्षेत्र म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याव्दारे घोषित केले असून 
पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची -४ मध्ये विनिर्दीष्ठ केले 
आहे . 


आणि ज्या अर्थी उक्त अधिनियमाच्या कलम -३ च्या खंड- ( छ ) 
अन्वये समोचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्याचे कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी माजलगांव 
यास पदनिर्देशित करत आहे . 


परिशिष्ट १ 


जमिनीचे वर्णन 

गावाचे नांव : - कासारी ( पिंपळदरा ) तालुका : - धारूर जिल्हा : - बीड 
गट नं . / सर्व्हे नं . क्षेत्र हे . आर 

अ . क्र . 

१ . 

४१७ 


अ.क्र . 

लागू नाही . 


एकूण 

अनुसूची - दोन 


१.२० 

१.२० 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 

प्रकल्पाचे नावः- पाझर तलाव क्र . ५ मौजे कासारी ( पिंपळदरा ) ता . धारूर 
जि . बीड 

प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन : - पाझर तलाव क्र . ५ मौजे कासारी ( पिंपळदरा ) 
ता . धारूर जि . बीड 

सामाजिक फायदे : - शेती पिकासाठी पाणी व जनावरांना पाणी इतर सार्वजनिक 
हितार्थ 


अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

गावाचे नांव : - कासारी ( पिंपळदरा ) तालुका : - धारूर जिल्हा : - बीड 
स.नं. / ग.नं . क्षेत्र ( हे.आर. ) 


अनुसूची- चार 

( पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश ) 

( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश ) 

दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाचे अधिसूचना 
क्रमांक संकिर्ण ०१ / २०१५ / प्र.क्र .३ / अ -२ नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम 
१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागू करण्यापासून 
सुट देण्यात आलेली आहे . 

टिपः- उक्त जमीनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी माजलगांव याच्या 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 

दिनांक : 

.०७.२०२२ 

ठिकाण : माजलगाव 


उपविभागीय अधिकारी , 


माजलगाव . 


उपविभागीय अधिकारी माजलगाव , यांजकडून 

भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम १ ९ ( १ ) 


नुसार अधिसुचना 

- 

क्र .२००५ / एलएनक्यू / एसआर ६७ उपविभागीय अधिकारी , माजलगाव 
दिनांक .०७.२०२२.- ज्याअर्थी , समोचित शासन असलेल्या बीड 
जिल्हयाच्या जिल्हाधिकारी यास भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुर्नवसाहत 
करताना उचित भरपाइर मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम 
२०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापूढे ज्याचा निर्देश उक्त अधिनियम असा 
केला आहे ) याच्या कलम -११ च्या पोट कलम ( १ ) व्दारे प्रदर करण्यात 
आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना , महसूल 
व वन विभाग क्र . संकीर्ण -११ / २०१४ / प्र.क्र .७७ / अ -२ दिनांक १ ९ जानेवारी 
२०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढण्यात आलेली आहे . आणि त्याव्दारे 
असे अधिसूचित केले आहे की यासोबत जोडलेल्या अनुसुचि - १ मध्ये 
अधिक तपशिलवार वर्ण केलेल्या जमीनीचा , अनुसूची दोन मध्ये अधिक 
तपशिलवार विनिर्दिष्ठ केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक आहे 
किंवा तीची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


अ . क्र . 

१ . 


१४ 


आणि ज्या अर्थी बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकाऱ्याचे कलम -१५ च्या 
पोट कलम -२ अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची 
आवश्यकता आहे . याबाबत खात्री पटली आहे . आणि म्हणून उक्त 
अधिनियमाच्या कलम -१ ९ पोटकलम -१ च्या तरतुदी अन्वये उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे . असे याव्दारे घोषित करण्यात 
येत आहे . आणि ज्याअर्थी अनुसूची -३ मध्ये अधिक तपशिल वर्णन केलेले क्षेत्र 
हे बाधिक कुटूंबीयांच्या पूनर्वसन व पुर्नवसाहतीच्या प्रयोजनासाठी पुर्नवसाहत 
क्षेत्र म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याव्दारे घोषित केले असून पुनर्वसन व 
पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची -४ मध्ये विनिर्दीष्ठ केले आहे . 

आणि ज्या अर्थी उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये समोचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्याचे कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी माजलगांव 
यास पदनिर्देशित करत आहे . 


२ . 


بدبد 


भाग १ - पुरवणी 


३ . 


परिशिष्ट १ 
जमिनीचे वर्णन 


गावाचे नांव : - चौंडी तालुका : - धारूर जिल्हा : - बीड 

गट नं . / सर्व्हे नं . 

क्षेत्र हे . आर 

१७/१२ 

१७ 

२ ९ 

एकूण 


०.६१ 

०.१८ 


०.६० 

१.३ ९ 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 

प्रकल्पाचे नावः - गाव तलाव मौजे चौडी ता . धारूर जि . बीड 

प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णनः- गाव तलाव मौजे चौडी ता . धारूर जि . बीड 
सामाजिक फायदे : - शेती पिकासाठी पाणी व जनावरांना पाणी इतर सार्वजनिक 
हितार्थ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २१-२७ , २०२२ : आषाढ / श्रावण ३०-५ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची - तीन 

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

गावाचे नांव : - चौडी तालुका : - धारूर जिल्हा : - बीड 
स.नं. / ग.नं . क्षेत्र ( हे.आर. ) 


औरंगाबाद विभाग 


अ.क्र . 

लागू नाही . 


अनुसूची - चार 

( पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश ) 

( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश ) 


दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाचे अधिसूचना 
क्रमांक संकिर्ण ०१ / २०१५ / प्र.क्र .३ / अ -२ नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम 
१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागू करण्यापासून 
सुट देण्यात आलेली आहे . 


टिप : - उक्त जमीनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी माजलगांव याच्या 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 

दिनांक : 

.०७.२०२२ 

ठिकाण : माजलगाव 


उपविभागीय अधिकारी , 


माजलगाव . 


१५ 

उपविभागीय अधिकारी माजलगाव , यांजकडून 

भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम १ ९ ( १ ) 
नुसार अधिसुचना 
क्र .२००५ / एलएनक्यु / एसआर -६७ उपविभागीय अधिकारी , माजलगाव 
दिनांक .०७.२०२२.- ज्याअर्थी , समोचित शासन असलेल्या बीड 
जिल्हयाच्या जिल्हाधिकारी यास भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुर्नवसाहत 
करताना उचित भरपाइर मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम 
२०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापूढे ज्याचा निर्देश उक्त अधिनियम असा 
केला आहे ) याच्या कलम -११ च्या पोट कलम ( १ ) व्दारे प्रदर करण्यात 
आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना , महसूल 
व वन विभाग क्र . संकीर्ण -११ / २०१४ / प्र.क्र .७७ / अ -२ दिनांक १ ९ जानेवारी 
२०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढण्यात आलेली आहे . आणि त्याव्दारे 
असे अधिसूचित केले आहे की यासोबत जोडलेल्या अनुसुचि - १ मध्ये 
अधिक तपशिलवार वर्ण केलेल्या जमीनीचा , अनुसूची दोन मध्ये अधिक 
तपशिलवार विनिर्दिष्ठ केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक आहे 
किंवा तीची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


आणि ज्या अर्थी बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकाऱ्याचे कलम -१५ च्या 
पोट कलम -२ अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची 
आवश्यकता आहे . याबाबत खात्री पटली आहे . आणि म्हणून उक्त 
अधिनियमाच्या कलम -१ ९ पोटकलम -१ च्या तरतुदी अन्वये उक्त सार्वजनिक 


२०५ ९ 

प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे . असे याव्दारे घोषित 
करण्यात येत आहे . आणि ज्याअर्थी अनुसूची -३ मध्ये अधिक तपशिल वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधिक कुटूंबीयांच्या पूनर्वसन व पुर्नवसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुर्नवसाहत क्षेत्र म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याव्दारे घोषित केले असून 
पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची -४ मध्ये विनिर्दीष्ट केले आहे . 
आणि ज्या अर्थी उक्त अधिनियमाच्या कलम -३ च्या खंड- ( छ ) 
अन्वये समोचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्याचे कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी माजलगांव 
यास पदनिर्देशित करत आहे . 


अ . क्र . 

१ . 

२ . 


परिशिष्ट १ 
जमिनीचे वर्णन 

गावाचे नांव : - अंजनडोह तालुका : - धारूर जिल्हा : - बीड 

गट नं . / सर्व्हे नं . 

क्षेत्र हे . आर 

९ १ 

९ १ 

एकूण 

अनुसूची - दोन 


१.१२ 

०.६६ 

१.७८ 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 

प्रकल्पाचे नावः- पाझर तलाव क्र . ८ अंजनडोह ता . धारूर जि . बीड 

प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन : - पाझर तलाव क्र . ८ 

सामाजिक फायदेः- शेती पिकासाठी पाणी व जनावरांना पाणी इतर सार्वजनिक 
हितार्थ 


अनुसूची - तीन 

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

गावाचे नांव : - अंजनडोह तालुका : - धारूर जिल्हा : - बीड 
स.नं. / ग.नं. क्षेत्र ( हे . आर . ) 


अ.क्र . 

लागू नाही . 


अनुसूची - चार 

( पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश ) 

( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश ) 

दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाचे अधिसूचना 
क्रमांक संकिर्ण ०१ / २०१५ / प्र.क्र .३ / अ -२ नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम 
१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागू करण्यापासून 
सुट देण्यात आलेली आहे . 

टिपः- उक्त जमीनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी माजलगांव याच्या 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 

दिनांक : .०७.२०२२ 
ठिकाण : माजलगाव 


उपविभागीय अधिकारी , 


माजलगाव . 


२०६० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २१ - २७ , २०२२ : आषाढ / श्रावण ३०-५ , शके १ ९ ४४ 

, 


१६ 

उपविभागीय अधिकारी अंबड , यांजकडून 

प्रारंभिक अधिसुचना 

भुमी संपादन , पुर्नवसन पुर्नस्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा 
व पारदर्शतेचा हक्क अधिनियम २०१३ अन्वये कलम ११ 
( १ खालील अधिसुचना ) 


जा.क्र . २०२२ / उविअअं / भुसं / सिआर -३७ / ०७ उपविभागीय अधिकारी 
कार्यालय अंबड दिनांक ११.०७.२०२२ ज्या अर्थी भुमीसंपादन , पुनर्वसन 
व पुनर्स्थापना कारतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
अधिनियम २०१३ ( ३० चा २०१३ ) च्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेल्या 
शासकीय अधिसूचना , महसुल व वनविभाग क्र . संकीर्ण ११ / २०१४ / प्र.क्र . 
७७ / अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात पुढे जिचा निर्देश 
उक्त 
अधिसुचना " असा करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे 
की , उक्त अधिनियमांच्या कलम ३ च्या खंड ( झेडओ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या 
एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा 
अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याचा संबंधात , अशा 
जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमांच्या प्रयोजनासाठी समुचित 
शासन असल्याचे मानण्यात येईल . 

आणि ज्याअर्थी उक्त अधिसुचेननुसार समुचित शासन असलेल्या 
जालना जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकान्यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक 
मध्ये तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त 
जमीन ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश उक्त " सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे ) 
आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्यासाठी शक्यता आहे असे 
वाटते , ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोन मध्ये 
दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमांचया कलम ११ च्या पोटकलम 
( १ ) च्या तरतुदीन्वये या द्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त 
जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता 
आहे . 


आणि ज्याअर्थी भूमिसंपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन 
करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची तीन मध्ये 
दिलेली आहेत . 


आणि ज्याअर्थी कलम ४३ च्या पोटकलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची पाच मध्ये दिलेला आहे . 

त्याअर्थी आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त 
अधिनियमांच्या कलम ११ च्या पोटकलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही 
अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन ते उक्त अधिनियमांच्या 
प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त 
जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा 
उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 


परंतू , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाचा मालकाने अर्ज केल्यावर , 
जिल्हाधिकाऱ्यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमुद करुन अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सुट देता येईल परंतु आणखी 
असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने यातरतुदीचे बुध्दीपुरस्पर उल्लंघन 
केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्याकडून 
भरपाई दिली जाणार नाही . 


तसेच , उक्त अधिनियमांच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( ५ ) 
अनुसार , जिल्हाधिकारी भुमिसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करताना 


भाग १ - पुरवणी 

उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ 
( यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्तनियम " असा करण्यात आला आहे ) 
यांच्या नियम १० च्या उपनियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भुमिअभिलेखाच्या 
अद्ययावती करणाचे कामहाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 


आणि ज्याअर्थी उक्त अधिनियमांच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमा खालील 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा 
भुमसंपादन अधिकारी , अंबड यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 


गाव : सिंदखेड 


अनुक्रमांक 


१ . 


२ . 

३ . 


अनुसूची -१ 
जमिनीचे वर्णन 


तालुका : घनसावंगी 


भुमापन किंवा 

गट क्रमांक 

१२६ पै . 

१२७ पै . 

१२७ पै . 

एकुण क्षेत्र 


जिल्हा : जालना 

अंदाजित क्षेत्र 

( हेक्टर मध्ये ) 

२.४५ 

०.६० 

०.४६ 

३.५१ 


अनुसूची - २ 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव : - पाझर तलाव क्र . ३ सिंदखेड , ता . घनसांवगी 

प्रकल्पाचे कार्याचे वर्णन : - सिंदखेड ता . घनसांवगी , जि . जालना येथील 
पाझर तलाव क्र . ३ च्या संपादनाबाबत समाजाला मिळणारे लाभ : - या 
पाझर तलावामुळे सिंदखेड ता . घनसावंगी येथील जमीन ओलीताखाली 
येणार आहे . या पाझर तलावा मुळे त्या लाभक्षेत्रतील जमिनीच्या पाणीपातळीत 
भरपुर प्रमाणात वाढ होणार आहे . तसेच गावाच्या पिण्याचा पाण्याचा , 
जनावरांच्या पिण्याचा पाण्याचा प्रश्न मार्गी लागणार आहे . या पाझर तलावाच्या 
कामामुळे बेरोजगारांना रोजगाराची संधी मिळणार आहे . तसेच संपादन 
क्षेत्रा लगतची जमीन ओलीती होणार असून प्राप्त होणाऱ्या उत्पन्नात लक्षणीय 
वाढ होणार आहे व पर्यायाने खेड्यातील जीवनमान ( STANDARD OF 
LIVING ) सुधारणार आहे .. 


अनुसूची ३ 

बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : - सदरचा 
प्रकल्प हा सिंचन क्षेत्रातील अधिकाधिक फायदेशीर उत्पन्न देणारी व लाभदायक 
व्हावी यासाठी या पाझर तलाव चे संपादन करण्यात आलेले आहे . सदरचा 
प्रकल्प हा दुर्गम सखोल शेतजमिनीवर असून त्यास शेतकऱ्यांची संमती 
आहे . यामध्ये कोणतीही वस्ती अथवा गावठाणबांधीत होत नसल्यामुळे 
अथवा कोणतीही व्यक्ती विस्थापित होत नसल्यामुळे पुर्नवसन करण्याची 
आवश्यकता नाही . 


अनुसूची -४ 

सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश 

नवीन भूसंपादन कायदा २०१३ कलम ( ६ ) अन्वये सामाजिक परिणाम 
निर्धारणातून सूट आहे . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २१-२७ , २०२२ : आषाढ / श्रावण ३०-५ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची ५ 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


अ . सदरचा प्रकल्प हा सिंचन क्षेत्रातील जमीन अधिकाधिक फायदेशीर 
उत्पन्न देणारी व लाभदायक व्हावी यासाठी या पाझर तलावचे संपादन 
करण्यात आलेले आहे . सदरचा प्रकल्प हा दुर्गम व सखोल शेतजमिनीवर 
असून त्यास शेतकऱ्यांची संमती आहे . यामध्ये कोणतीही वस्ती अथवा 
गावठाणबाधीत होत नसल्यामुळे अथवा कोणतीही व्यक्ती विस्थापित होत 
नसल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही . 


सबब प्रशासक नियुक्तीचाप्रश्नच उद्भवत नाही . 

ब . प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : - निरंक 


क . ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या 
अधिसुचनेचा तपशील : - निरंक 


टिप : - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उप विभागीय अधिकारी कार्यालय 
अंबड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 

दिनांक : - ११.०७.२०२२ 

ठिकाण : उपविभागीय अधिकारी कार्यालय अंबड . 


उपविभागीय अधिकारी , 


अंबड , 


१७ 

उपविभागीय अधिकारी अंबड , यांजकडून 

प्रारंभिक अधिसुचना 

भुमी , पुर्नवसन पुर्नस्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व 
पारदर्शतेचा हक्क अधिनियम २०१३ अन्वये कलम ११ 
( १ खालील अधिसुचना ) 


जा.क्र . २०२२ / उविअअं / भुसं / सिआर - ९ १ / ०७ उपविभागीय अधिकारी 
कार्यालय अंबड दिनांक ११.०७.२०२२.- ज्या अर्थी भुमीसंपादन , पुनर्वसन 
व पुनर्स्थापना कारतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
अधिनियम २०१३ ( ३० चा २०१३ ) च्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेल्या 
शासकीय अधिसूचना , महसुल व वनविभाग क्र . संकीर्ण ११ / २०१४ / प्र.क्र . 
७७ / अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात पुढे जिचा निर्देश 
उक्त 
अधिसुचना " असा करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसुचित केले आहे 
की , उक्त अधिनियमांच्या कलम ३ च्या खंड ( झेडओ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या 
एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा 
अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याचा संबंधात , अशा 
जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमांच्या प्रयोजनासाठी समुचित 
शासन असल्याचे मानण्यात येईल . 


H 


आणि ज्याअर्थी उक्त अधिसुचेननुसार समुचित शासन असलेल्या 
जालना जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये 
तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त जमीन ” 
असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे ज्याचा 
निर्देश उक्त “ सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक 
आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्यासाठी शक्यता आहे असे वाटते , 
ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोन मध्ये दिलेले आहे 
आणि म्हणून उक्त अधिनियमांचया कलम ११ च्या पोटकलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये 
या द्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


२०६१ 

आणि ज्याअर्थी भूमिसंपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन 
करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची तीन मध्ये 
दिलेली आहेत . 


आणि ज्याअर्थी कलम ४३ च्या पोटकलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची पाच मध्ये दिलेला आहे . 

त्याअर्थी आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त 
अधिनियमांच्या कलम ११ च्या पोटकलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही 
अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन ते उक्त अधिनियमांच्या 
प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त 
जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा 
उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 


परंतू , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाचा मालकाने अर्ज केल्यावर , 
जिल्हाधिकाऱ्यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमुद करुन अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सुट देता येईल परंतु आणखी 
असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने यातरतुदीचे बुध्दीपुरस्पर उल्लंघन 
केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्याकडून 
भरपाई दिली जाणार नाही . 

तसेच , उक्त अधिनियमांच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( ५ ) अनुसार , 
जिल्हाधिकारी भुमिसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्तनियम ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या नियम १० 
च्या उपनियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भुमिअभिलेखाच्या अद्ययावती 
करणाचे कामहाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील 
घोषित करण्यात येत आहे . 


आणि ज्याअर्थी उक्त अधिनियमांच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमा खालील 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा 
भुमसंपादन अधिकारी , अंबड यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची १ 
जमिनीचे वर्णन 


गाव : वलखेडा 


अनुक्रमांक 


१ . 

२ . 

३ . 

४ . 


५ . 

६ . 

७ . 

८ . 

९ . 

१० . 

११ . 

१२ . 

१३ . 


तालुका : अंबड 


भुमापन किंवा 

गट क्रमांक 

१६ पै . 

१६ पै . 

१६ पै . 

१६ पै . 


पै . 


१६ 

१७ पै . 

१७ पै . 

१७ पै . 

१८ पै . 

१८ पै . 

१८ पै . 

१८ पै . 

१८ पै . 

एकूण क्षेत्र 


जिल्हा : जालना 

अंदाजित क्षेत्र 

( हेक्टर मध्ये ) 


9.00 


१.०६ 

१.२२ 

०.१० 

०.५४ 

०.५८ 

१.४ ९ 

०.०७ 

१.१५ 

१.९ २ 

१.०० 

०.६० 

०.२७ 

११.०० 


२०६२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २१ - २७ , २०२२ : आषाढ / श्रावण ३०-५ , शके १ ९ ४४ 

, 


अनुसूची २ 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव : - पाझर तलाव क्र . ५ वलखेडा , ता . अंबड 
प्रकल्पाचे कार्याचे वर्णन : - वलखेडा ता . अंबड , जि . जालना येथील पाझर 
तलाव क्र . ५ च्या संपादनाबाबत समाजाला मिळणारे लाभ : - या पाझर 
तलावामुळे वलखेडा ता . अंबड येथील जमीन ओलीताखाली येणार आहे . 
या पाझर तलावा मुळे त्या लाभक्षेत्रतील जमिनीच्या पाणीपातळीत भरपुर 
प्रमाणात वाढ होणार आहे . तसेच गावाच्या पिण्याचा पाण्याचा , जनावरांच्या 
पिण्याचा पाण्याचा प्रश्न मार्गी लागणार आहे . या पाझर तलावाच्या कामामुळे 
बेरोजगारांना रोजगाराची संधी मिळणार आहे . तसेच संपादना क्षेत्रा लगतची 
जमीन ओलीती होणार असून प्राप्त होणाऱ्या उत्पन्नात लक्षणीय वाढ होणार 
आहे व पर्यायाने खेड्यातील जीवनमान ( STANDARD OF LIVING ) 
सुधारणार आहे .. 


अनुसूची -३ 

बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : - सदरचा 
प्रकल्प हा सिंचन क्षेत्रातील अधिकाधिक फायदेशीर उत्पन्न देणारी व लाभदायक 
व्हावी यासाठी या पाझर तलाव चे संपादन करण्यात आलेले आहे . सदरचा 
प्रकल्प हा दुर्गम सखोल शेतजमिनीवर असून त्यास शेतकऱ्यांची संमती 
आहे . यामध्ये कोणतीही वस्ती अथवा गावठाणबांधीत होत नसल्यामुळे 
अथवा कोणतीही व्यक्ती विस्थापित होत नसल्यामुळे पुर्नवसन करण्याची 
आवश्यकता नाही . 


अनुसूची ४ 

सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश 


नवीन भूसंपादन कायदा २०१३ कलम ( ६ ) अन्वये सामाजिक परिणाम 
निर्धारणातून सूट आहे . 


अनुसूची ५ 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 

अ . सदरचा प्रकल्प हा सिंचन क्षेत्रातील जमीन अधिकाधिक फायदेशीर 
उत्पन्न देणारी व लाभदायक व्हावी यासाठी या पाझर तलावचे संपादन 
करण्यात आलेले आहे . सदरचा प्रकल्प हा दुर्गम व सखोल शेतजमिनीवर 
असून त्यास शेतकऱ्यांची संमती आहे . यामध्ये कोणतीही वस्ती अथवा 
गावठाणबाधीत होत नसल्यामुळे अथवा कोणतीही व्यक्ती विस्थापित होत 
नसल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही . 
सबब प्रशासक नियुक्तीचाप्रश्नच उद्भवत नाही . 
ब . प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : - निरंक 


क . ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या 
अधिसुचनेचा तपशील : - निरंक 

टिप : - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उप विभागीय अधिकारी कार्यालय 
अंबड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 

दिनांक : - ११.०७.२०२२ 

ठिकाण : - उपविभागीय अधिकारी कार्यालय अंबड . 


उपविभागीय अधिकारी , 


अंबड . 


भाग १ - पुरवणी 


१८ 

उपविभागीय अधिकारी अंबड , यांजकडून 
प्रारंभिक अधिसुचना 

भुमी , पुर्नवसन पुर्नस्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व 
पारदर्शतेचा हक्क अधिनियम २०१३ अन्वये 

कलम ११ ( १ खालील अधिसुचना ) 

" 

जा.क्र . २०२२ / उविअअं / भुसं / सिआर - ९ ६ / ०७ उपविभागीय अधिकारी 
कार्यालय अंबड दिनांक ११.०७.२०२२ ज्या अर्थी भुमीसंपादन , पुनर्वसन 
व पुनर्स्थापना कारतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
अधिनियम २०१३ ( ३० चा २०१३ ) च्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेल्या 
शासकीय अधिसूचना , महसुल व वनविभाग क्र . संकीर्ण ११ / २०१४ / प्र.क्र . 
७७ / अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात पुढे जिचा निर्देश " उक्त 
अधिसुचना " असा करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसुचित केले आहे 
की , उक्त अधिनियमांच्या कलम ३ च्या खंड ( झेडओ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या 
एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा 
अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याचा संबंधात , अशा 
जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमांच्या प्रयोजनासाठी समुचित 
शासन असल्याचे मानण्यात येईल . 


आणि ज्याअर्थी उक्त अधिसुचेननुसार समुचित शासन असलेल्या 
जालना जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक 
मध्ये तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त 
जमीन ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश उक्त " सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे ) 
आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्यासाठी शक्यता आहे असे 
वाटते , ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोन मध्ये 
दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमांचया कलम ११ च्या पोटकलम 
( १ ) च्या तरतुदीन्वये या द्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त 
जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता 
आहे . 


आणि ज्याअर्थी भूमिसंपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन 
करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची तीन मध्ये 
दिलेली आहेत . 


आणि ज्याअर्थी कलम ४३ च्या पोटकलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची पाच मध्ये दिलेला आहे . 

त्याअर्थी आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त 
अधिनियमांच्या कलम ११ च्या पोटकलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही 
अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन ते उक्त अधिनियमांच्या 
प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त 
जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा 
उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 


परंतू , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाचा मालकाने अर्ज 
केल्यावर , जिल्हाधिकाऱ्यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमुद करुन 
अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सुट देता येईल परंतु 
आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने यातरतुदीचे बुध्दीपुरस्पर 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिकाऱ्याकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 

तसेच , उक्त अधिनियमांच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( ५ ) 
अनुसार , जिल्हाधिकारी भुमिसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करताना 
उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ 
( यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्तनियम " असा करण्यात आला आहे ) 
यांच्या नियम १० च्या उपनियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भुमिअभिलेखाच्या 
अद्ययावती करणाचे कामहाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २१-२७ , २०२२ आषाढ / श्रावण ३०-५ , शके १ ९ ४४ 

आणि ज्याअर्थी उक्त अधिनियमांच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमा खालील 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा 
भुमसंपादन अधिकारी , अंबड यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 


गाव : शिराढोणवाडी 
अनुक्रमांक 


१ . 


२ . 


अनुसूची -१ 

जमिनीचे वर्णन 


तालुका : अंबड 


भुमापन किंवा 

गट क्रमांक 

१४ पै . 

१५ पै . 

एकुण क्षेत्र 


जिल्हा : जालना 


अंदाजित क्षेत्र 

( हेक्टर मध्ये ) 

५.५० 


१.०० 


६.५० 


अनुसूची २ 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव : - पाझर तलाव शिराढोणवाडी ता . अंबड 

प्रकल्पाचे कार्याचे वर्णन : - शिराढोण ता . अंबड , जि . जालना येथील पाझर 
तलावा च्या संपादनाबाबत समाजाला मिळणारे लाभ : - या पाझर तलावामुळे 
शिराढोणवाडी ता . अंबड येथील जमीन ओलीताखाली येणार आहे . या 
पाझर तलावा मुळे त्या लाभक्षेत्रतील जमिनीच्या पाणीपातळीत भरपुर प्रमाणात 
वाढ होणार आहे . तसेच गावाच्या पिण्याचा पाण्याचा , जनावरांच्या पिण्याचा 
पाण्याचा प्रश्न मार्गी लागणार आहे . या पाझर तलावाच्या कामामुळे 
बेरोजगारांना रोजगाराची संधी मिळणार आहे . तसेच सपांदना क्षेत्रालगतची 
जमीन ओलीती होणार असून प्राप्त होणाऱ्या उत्पन्नात लक्षणीय वाढ होणार 
आहे व पर्यायाने खेड्यातील जीवनमान ( STANDARD OF LIVING ) 
सुधारणार आहे .. 

व 


अनुसूची -३ 

बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : - सदरचा 
प्रकल्प हा सिंचन क्षेत्रातील अधिकाधिक फायदेशीर उत्पन्न देणारी व लाभदायक 
व्हावी यासाठी या पाझर तलाव चे संपादन करण्यात आलेले आहे . 
सदरचा 
प्रकल्प हा दुर्गम सखोल शेतजमिनीवर असून त्यास शेतकऱ्यांची संमती 
आहे . यामध्ये कोणतीही वस्ती अथवा गावठाणबांधीत होत नसल्यामुळे 
अथवा कोणतीही व्यक्ती विस्थापित होत नसल्यामुळे पुर्नवसन करण्याची 
आवश्यकता नाही . 


अनुसूची -४ 

सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश 

नवीन भूसंपादन कायदा २०१३ कलम ( ६ ) अन्वये सामाजिक परिणाम 
निर्धारणातून सूट आहे . 


अनुसूची ५ 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 

अ . सदरचा प्रकल्प हा सिंचन क्षेत्रातील जमीन अधिकाधिक फायदेशीर 


२०६३ 

उत्पन्न देणारी व लाभदायक व्हावी यासाठी या पाझर तलावचे संपादन 
करण्यात आलेले आहे . सदरचा प्रकल्प हा दुर्गम व सखोल शेतजमिनीवर 
असून त्यास शेतकऱ्यांची संमती आहे . यामध्ये कोणतीही वस्ती अथवा 
गावठाणबाधीत होत नसल्यामुळे अथवा कोणतीही व्यक्ती विस्थापित होत 
नसल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही . 


सबब प्रशासक नियुक्तीचाप्रश्नच उद्भवत नाही . 

ब . प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : - निरंक 


क . ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या 
अधिसुचनेचा तपशील : - निरंक 


टिप : - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उप विभागीय अधिकारी कार्यालय 
अंबड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


दिनांक : - ११.०७.२०२२ 

ठिकाण : - उपविभागीय अधिकारी कार्यालय अंबड . 


उपविभागीय अधिकारी , 
अंबड . 


१ ९ 

सहसंचालक नगररचना औरंगाबाद विभाग यांजकडून 

महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 


सहसंचालक नगर रचना , औरंगाबाद विभाग , औरंगाबाद यांचे कार्यालय 
एम.बी.सी. टॉवर दुसरा मजला , बाबा पेट्रोलपंप जवळ , अदालत रोड , 
औरंगाबाद ४३१००१ ( महाराष्ट्र ) 


सुचना 

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम १ ९ ६६ : 
क्रमांक : प्र.छा.स. / प्रा.यो. औरंगाबाद / कलम -२० ( ३ ) / मौजे सहजापूर ता . 
औरंगाबाद गट क्र . २१ ते २४ , २६ , २७ , २ ९ , ३० / सहसंनरऔ / ११८८ 
दिनांक : १४ जुलै २०२२ 


ज्याअर्थी , महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम 
१ ९ ६६ ( यापढे ज्यास " उक्त अधिनियम " असे संबोधले आहे ) , मधील 
तरतुदीनुसार औरंगाबाद जिल्ह्याची सुधारीत प्रादेशिक योजना शासनाने 
दिनांक २४ जुलै , २०१२ रोजी मंजूर केली असून , या मंजूर प्रादेशिक 
योजनेनुसार मौ . सहजापूर , ता . औरंगाबाद येथील गट क्र . २१ ते २४ , २६ , 
२७ , २ ९ , ३० मधील १३.२२ हेक्टर क्षेत्र ( यापुढे ज्यास " उक्त क्षेत्र " असे 
संबोधले आहे ) शेती विभागात समाविष्ट आहे ; 


आणि ज्याअर्थी राज्यात मंजूर असलेल्या प्रादेशिक योजनांमध्ये 
अधिनियमाचे कलम - २० अन्वये वेळोवेळी कराव्या लागणाऱ्या जमीन वापराच्या 
फेरबदलांसंदर्भाने करावयाच्या कार्यपध्दतीबाबत उक्त अधिनियमांचे कलम 
१५४ अन्वये शासन निर्णय क्र . टिपीएस -१८१५ / प्र.क्र .४ ९ / १५ / नवि -१३ दि . 
०६.०५.२०१५ व शासन निर्णय क्र . टिपीएस १८१५ / प्र.क्र .४ ९ / १५ / नवि -१३ 
दि .०४.०१.२०१६ अन्वये शासनाने निर्देश दिलेले आहेत . ( यापुढे ज्यास 
" उक्त शासन निर्णय ” असे संबोधले आहे ) व त्या अनुषंगाने शासनाने 
" प्रस्ताव छाननी समिती " गठीत केली आहे . 


२०६४ 


आणि ज्याअर्थी उक्त अधिनियमांचे कलम - २० पोटकलम ( २ ) 
मधील तरतुदीनुसार १३.२२ हे . क्षेत्र शेती विभागातून वगळून , खालील 
अटींच्या अधिन राहून रहिवास विभागात समाविष्ट करण्याचे प्रस्तावित 
असून त्या अनुषंगाने उक्त प्रादेशिक योजना सुधारीत करणे आवश्यक 
आहे . ( यापुढे ज्यास " उक्त फेरबदल " असे संबोधले आहे ) असे उक्त 
शासन निर्णयान्वये गठीत " प्रस्ताव छाननी समितीचे " मत झाले आहे . 


१. शासनाच्या दि . ०४.०१.२०१६ च्या निर्णयात नमूद तरतुदीनुसार 
अधिमूल्य रक्कम भरणे बंधनकारक राहील . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २१-२७ , २०२२ : आषाढ / श्रावण , ३०-५ , शके १ ९ ४४ 


२. उक्त शासन निर्णयात व त्यासोबतच्या सहपत्रात नमूद केलेल्या 
मार्गदर्शक सुचनांनुसार , सदर जागेचा विकास करणे बंधनकारक राहील . 


३. विषयाधीन जागेचे विकसन करतांना व विकास पश्चात तेथील पाणी 
पुरवठा , सांडपाणी व्यवस्था , घनकचरा विल्हेवाट / व्यवस्थापन या करिता 
योग्य ती व्यवस्था अर्जदार यांनी स्वखर्चाने करणे आवश्यक राहील . 


४. विषयाधीन जागेत Rainwater Harvesting तसेच Water Recy 
cling ( पाण्याचा पुर्णवापर ) अशा स्वरुपाच्या संकल्पना सदर जमिनीचे 
( ঢ 
विकसन करतांना अंमलात आणणे आवश्यक राहील . 


५. उक्त क्षेत्राच्या विकासकरतेवेळी मंजूर औरंगाबाद प्रादेशिक योजने 
करीता लागू असेलल्या विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार सोडाव्या लागणाऱ्या 
संवैधानिक १० टक्के खुल्या जागेव्यतिरिक्त , १० टक्के सुविधा क्षेत्र ( Ame - 
nity Space ) सोडणे बंधनकारक आहे . 


६. विषयाधीन जागेवर अर्जदार / विकसनकर्ता यांनी जागेचे विकसन 
करतांना प्रति हेक्टरी २५० वृक्ष लावणे बंधनकारक राहील . तसेच विकसीत 
रेखांकनातील भुखंड धारकाने भुखंडात ५ वृक्ष लावणे बंधनकारक राहील . 
सदरची बाब विकसनास अंतिम मंजुरी देतांना पडताळणी करण्यात यावी . 


७. जागेवर विद्यमान डांबरी रस्ता , सार्वजनिक सुविधा जसे नर्सरी 
शाळा , दैनंदिन वस्तूची दुकाने , आरोग्य केंद्र , पाणीपुरवठा योजना इ . 
जागेवर विकसित करणे आवश्यक आहे . 


८. जागेवर डोंगराच्या कडेने संरक्षकभिंत तसेच इतर सुरक्षेचे उपाय 
करणे आवश्यक आहे . 


९ . प्रस्तावातील संपूर्ण क्षेत्रासाठी अधिमूल्य रक्कम घेण्यात येईल . 
तथापि बांधकाम परवानगी देतांना जागेवरील परिस्थिती विचारात घेवून 
निर्णय घेण्यात येईल . 


११. उक्त क्षेत्रात जर अभिन्यासात भुखंड पाडून विक्री करणे प्रस्तावित 
असेल तर अभिन्यासातील भूखंड विक्रीवर खालीलप्रमाणे बंधने राहतील . 
औरंगाबाद महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांनी सदर बाबींवर नियंत्रण 
ठेवावे . 

क . 


१०. १ : ५ पेक्षा जास्त तीव्र उतारावयाची जागा वगळून बांधकाम परवानगी 
अनुज्ञेय राहील . 


| अभियन्यास अंतिमतः 
मंजूर झाल्यावर 
ख . सुमारे ४० % मुलभूत 
| सुविधा पूर्ण झाल्यावर 

| सुमारे ६० % मुलभूत 
सुविधा पूर्ण झाल्यावर 
| सुमारे ८० % मुलभूत 

| सुविधा पूर्ण झाल्यावर 
१०० % मुलभूत 
सुविधा पूर्ण झाल्यावर 


ग . 


घ . 


ड . 


एकुण २५ % भुखंड विक्री 
अनुज्ञेय राहील . 


एकुण ५० % भूखंड विक्री 
अनुज्ञेय राहील . 
एकुण ७५ % भूखंड विक्री 
अनुज्ञेय राहील . 
एकुण ९ ० % भूखंड विक्री 
अनुज्ञेय राहील . 


एकुण १०० % भूखंड विक्री 

अनुज्ञेय राहील . 


भाग १ - पुरवणी 

१२. अभिन्यासात समूह गृह बांधणी योजना विकसित करावयाची 
असल्यास अपेक्षित सुविधांचा विकास व त्यातील गाळ्यांच्या विक्रीवर , 
वरील टप्प्यांप्रमाणेच बंधन लागू राहील . त्याचप्रमाणे सर्व मूलभुत सुविधा 
औमप्रविप्रा , औरंगाबाद सुचवितील त्याप्रमाणे विकसित झाल्याशिवाय भोगवटा 
प्रमाणपत्र देण्यात येणार नाही . वरील बाबत उल्लंघन झल्यास रेखांकन 
मंजूरी व अकृषिक परवानगी रद्द करयास पात्र राहील . 


आणि ज्याअर्थी , शासनाने उक्त अधिनियमांचे कलम १५१ पोटकलम 
( १ ) अन्वये निर्णय क्रमांक टिपीएस -१८१५ / प्र.क्र .४ ९ / १५ नवि -१३ दि . 
११.०६.२०१५ नुसार कलम -२० ( २ ) , कलम २० ( ३ ) व कलम -२० ( ४ ) खालील 
अधिकार विभागीय सहसंचालक , नगर रचना यांना प्रदान केलेले आहेत . 


आणि त्याअर्थी या बाबतीत शासनाने प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार , 
उक्त अधिनियमाच्या कलम २० चे पोटकलम ( ३ ) अन्वये , सहसंचालक , 
नगररचना , औरंगाबाद विभाग , औरंगाबाद उक्त प्रादेशिक योजनेत उक्त 
फेरबदल करण्याचा हेतू या सुचनेद्वारे घोषित करीत आहे आणि त्याकरिता 
उक्त प्रस्तावित फेरबदलाच्या अनुषंगाने नागरीकांकडून हरकती व सुचना , 
ही महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिध्द झाल्याच्या तारखेपासुन ३० दिवसांच्या 
मुदतीत लेखी स्वरुपात मागविण्यात येत आहेत . 

हरकती / सूचना सहाय्यक संचालक , नगर रचना , औरंगाबाद 
शाखा , सिटी प्राईड इमारत , पहिला मजला , मोंढा नाका सिग्नल जवळ , 
जालना रोड , औरंगाबाद यांच्या कार्यालयाकडे पाठवाव्यात . उक्त प्रस्तावित 
फेरबदल दर्शविणारा नकाशा नागरीकांच्या अवलोकनार्थ त्यांचे कार्यालयात 
कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध आहे . प्रस्तुत फेरबदलाबाबत विहित मुदतीत 
प्राप्त होणाऱ्या हरकती / सुचनांवर सुनावणी देण्यासाठी व त्यावरील 
अहवल सादर करण्यासाठी सहाय्यक संचालक , नगर रचना , औरंगाबाद 
शाखा यांना “ अधिकारी " म्हणून प्राधिकृत करण्यात येत आहे . " अधिकारी " 
यांनी वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून त्यांचा अहवाल सदस्य सचिव यांचेकडे 

सादर करावा . 


प्रस्तूत सूचना www.dtp.maharashtra.gov.in या संकेत 
स्थळावर उपलब्ध आहे . 


( सु . ल . कमठाणे ) 

सदस्य सचिव , प्रस्ताव छाननी समिती 

तथा 


सहसंचालक , नगर रचना 

औरंगाबाद विभाग , 

औरंगाबाद . 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २१-२७ , २०२२ : आषाढ / श्रावण ३०-५ , शके १ ९ ४४ 

Government of Maharashtra 
Urban Development Department , 
Office of the Joint Director of Town Planning , 
Aurangabad Division , Aurangabad MBC Tower , 2nd 
floor , Near Baba Petrol Pump , Adalat 
Road , Aurangabad 431001 ( Maharashtra ) 
- : NOTICE : 


The Maharashtra Regional & Town Planning Act , 
1966 . 


No. P.S.C./R.P . A'bad / Section - 20 ( 3 ) / Mauze Sahajapur , 
Ta.Aurangabad / G.No.21 to 24,26 , 27 , 29 , 30 / J DTP - A - 
bad / 1188 Dt . 14 July , 2022 


Whereas ; the Government has sanctioned the Revised 
Regional plan for Aurangabad Dist . on dt . 24th July , 
2012 ( hereinafter referred to as " the said Regional 
Plan " ) under the provisions of Maharashtra Regional & 
Town Planning Act , 1966 ( hereinafter referred to as 
" the said Act " ) and as per the said Regional plan , the 
land admeasuring about 13.22 hectare bearing Gut No. 
21 to 24,26,27,29,30 of Mauze Sahajapur Ta . 
Aurangabad , Dist . Aurangabad ( hereinafter referred to 
as " the said Area " ) is included in Agriculture Zone . 


And whereas , the Government vide Resolution No. 
TPS - 1815 / C.R.49 / 15 / UD - 13 , Dt . 06.05.2015 and 
Resolution No. TPS - 1815 / C.R.49 / 15 / UD - 13 , Dt . 
04.01.2016 ( hereinafter referred to as " the said . 
Government Resolution " ) has issued the directives under 
section 154 of the said Act , regarding the procedure to 
be followed under section 20 of the said Act , for making 
changes in the use of land in the areas of sanctioned 
Regional Plans , and for that purpose constituted " Proposal 
Scrutiny Committee " 


And whereas ; the " Proposal Scrutiny Committee " 
constituted under the said Government ' Resolution , is 
of the opinion that . 13.22 hectare area shall be deleted 
from Agriculture Zone and proposed to be included in 
Residential Zone , and accordingly it is necessary to 
modify the said Regional Plan ( hereinafter referred to 
as " the said modification " ) in accordance with the 
provisions of sub - section ( 2 ) of section 20 of the said 
Act , subject to the following conditions : 


२०६५ 


1. It shall be binding to deposit the premium amount 
as mentioned in Government Resolution dt . 04.01.2016 . 
2. It shall be binding to develop the said area as per 
the guidelines mentioned in said Government Resolution 
and Annexure with it . 


3. Applicant / Developer shall make necessary self 
contained arrangements to provide Water supply , Waste 
water treatment , Solid waste disposal / Management 
while developing the said area & after development of 
land at his own cost . 


4. It shall be necessary to develop the concept like 
Rainwater Harvesting and Water Recyling while 
developing the said area . 


5. While developing the said area , in addition to 10 % 
statutory open Space , 10 % area for Amenity space shall 
be provided as per the prevailing Development Control 
Regulations applicable for the Regional Plan , 
Aurangabad . 


6. It shall be binding to Applicant / Developer to plant 
250 trees per Hect , while developing the land and Plot 
holder of sanctioned layout to plant 5 trees per plot . 
This shall be verifyed at the time of final sanction to 
development . 


7. It shall be necessary to develop said area with 
existing tar road , public amenity for ex . nursery school , 
daily needs shops , health centres , water supply etc. 


8. It shall be necessary to develop said area with 
compound wall along hill boundry and other security 

measures . 


9. The premium amount shall be deposited for total 
area , wheras , the building permission shall be granted 
by considering the site condition . 


10. Building permission is allowable for the area 
excluding the area having more than 1 : 5 gradient . 


11. If the said area is proposed to be developed by 
way of plotted layout , then sale of plots under such 
layout shall be monitored by the Aurangabad 
Metropolitan Region Development Authority in relation 
to development of basic amenities as per the Stages 
given below . 


२०६६ 

A 


B 


с 


D 


E 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २१-२७ , २०२२ : आषाढ / श्रावण , ३०-५ , शके १ ९ ४४ 

After final Sanction 

of layout 

After approximate 
40 % Development of 
basic infrastructure 
After approximate 
60 % Development of 
basic infrastructure 
After approximate 
80 % Development of 
basic infrastructure 
After approximate Sale of 100 % of the 
100 % Development of total plots / flats shall 
basic infrastructure be permissible 

Sale of 25 % of the 
total plots / flats shall 
be permissible . 
Sale of 50 % of the 
total plots / flats shall 
be permissible 
Sale of 75 % of the 
total plots / flats shall 
be permissible 
Sale of 90 % of the 
total plots / flats shall 
be permissible 


12. If Group Housing Scheme is proposed in the 
layout , then the stages of development of civic amenities 
and permissible sale of tenements shall be as mentioned 
in the table here in above and Occupation Certificate 
shall not be given unless civic amenities specified by 
the AMRDA , Aurangabad are fully developed . In case 
of non - compliance , Layout Approval and Non 
Agricultural Permission shall be liable to be cancelled . 
In case of non - compliance ; layout Approval and Non 
Agricultural permission shall be liable to be cancelled ; 


And whereas ; as per the provision of sub - section 
( 1 ) of section - 151 of the said Act , Government vide 
Notification No .. TPS - 1815 / CR49 / 15 / UD - 13 / Dt . 
11.06.2015 has delegated the powers under section 20 
( 2 ) , section 20 ( 3 ) & section 20 ( 4 ) of the said Act to the 
concerned Joint Director of Town Planning ; 


भाग १ - पुरवणी 

Now , therefore , in exercise of powers delegated 
by the Government in this regard , as per section 20 ( 3 ) 
of the said Act , the Joint Director of Town Planning , 
Aurangabad Division , Aurangabad , by this notice , 
declares intention to make the said modification in the 
said Regional Plan and for the proposed said modification 
invites suggestions / objections from the public in writing , 
within 30 days from the date of publication of this notice 
in the Maharashtra Government Gazette ; 


The Suggestions / Objections shall be addressed 
to the Assistant Director of Town Planning , 
Aurangabad Branch , City Pride Building , 1st , Floor , 
Near Mondha Naka Signal , Jalna Road , 
Aurangabad . The Plan showing the proposed said 
modification is kept open for inspection to the public 
during office hours in their office . Regarding the 
proposed said modification , Assistant Director of Town 
Planning , Aurangabad Branch , Aurangabad is appointed 
as the " Officer " to hear the suggestions / objections 
received within the stipulated period and after following 
legal procedure , the " Officer " shall submit the report 
thereon to Member Secretary . 


This Notice is also available on website 
www.dtp.maharashtra.gov.in 


( S. L. Kamthane ) 

Member Secretary , Proposal Scrutiny 
Committee and Joint Director , Town 


Planning , Aurangabad Division , 
Aurangabad . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
RUPENDRA DINESH MORE . PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , PAITHAN ROAD , AURANGABAD - 431 005 AND PUBLISHED 
AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , 
CHARNI ROAD , MUMBAI - 400 004. EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE . 


प्राधिकृत प्रकाशन 

वर्ष ८ वे , राजपत्र क्र . १५ ] गुरुवार ते बुधवार , जुलै २१ - २७ , २०२२ : आषाढ / श्रावण , ३०-५ , शके १ ९ ४४ [ किंमत : ०.०० रुपये 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 

भाग एक - अ - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 

( भाग चार- ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्याव्यतिरिक्त केवळ औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले व 
महाराष्ट्र नगरपालिका , जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपरिषदा , जिल्हा नगरपरिषदा , प्राथमिक 
शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना ) 

टीप : - प्रत्येक अधिसूचनेच्या आधी मधोमध जे ठळक आकडे छापलेले आहेत ते ह्या साप्ताहिक राजपत्रात छापलेल्या अधिसूचनांचे अनुक्रमांक आहेत . 


अध्यक्षा , नगर परिषद वैजापूर , जिल्हा औरंगाबाद यांचे कडून 
( महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३७ ) 

अधिसूचना 

जा.क्र.नपवै / कावी २ / न.र.वि / ७५५ - ज्याअर्थी , वैजापुर शहराची सुधारित 
विकास योजना महाराष्ट्र शासन नगर विकास विभागाची अधिसूचना 
टी.पी.एस. - ३०१२ / ५ ९ १ / सी.आर.९ ४ / २०१२ / यु.डी. - ३० दिनांक ३०/०६/२०११ 
रोजी मंजूर होऊन दिनांक ०५/०५/२०१३ पासून अमलात आलेली आहे . 
( यापुढे उक्त विकास योजना असे संबोधण्यात आले . ) 

आणि ज्याअर्थी , वैजापूर नगर परिषदेने खालील परिशिष्टामध्ये 
केल्याप्रमाणे महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १ ९ ६६ चे 


नमूद 


सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


अ.क्र . 


१ 


औ भाग १ अ -१५ 


मंजुर विकास योजना मध्ये दर्शविला वापर 

सर्वे क्र ७३ मधील आरक्षण क्र ( ५५ ) जिल्हा 
परिषद मुलींची शाळा ( हाय स्कूल ) , क्षेत्रफळ 
०.७६ हे , करिता दर्शविण्यात आले आहे . 


दिनांक : ०८/०७/२०२२ 
ठिकाण : वैजापूर . 


कलम ३७ अन्ये उक्त मंजूर विकास योजना ( सुधारित विकास योजना ) 
आराखड्यात फेरबदल करण्याचा ठराव पारीत केला आहे . 


४ ९ 


त्यानुसार सदरील फेरबदल दर्शविणाऱ्या वैजापूर शहराच्या भाग 
नकाशावर मा . अध्यक्षा नगर परिषद वैजापूर यांनी दिनांकासह स्वाक्षरी 
केलेली असून , ज्याचे ठराव विषय क्र . ( १३ ) , दिनांक ३०/०५/२०२२ असुन , 
प्रस्तावित भाग नकाशा जनतेच्या अवलोकनार्थ वैजापूर नगर परिषदेच्या 
कार्यालयात कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत ठेवण्यात आलेले 
आहेत . 


परिशिष्ट 


· 


महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १ ९ ६६ चे कलम 
३७ मधील तरतुदीनुसार हि अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिध्द 
झाल्यापासून एक महिन्याच्या आंत सदर बदला बाबत ज्यांच्या सूचना / 
हरकती असतील त्यांनी अशा सूचना अथवा हरकती लेखी स्वरुपात मा . 
अध्यक्षा , नगर परिषद वैजापूर यांचेकडे सादर कराव्यात . 


नियोजित बदल 

सर्वे क्र ७३ मधील आरक्षण क्र ( ५५ ) 
जिल्हा परिषद मुलींची शाळा ( हायस्कूल ) , 
क्षेत्रफळ ०.७६ हे , प्रस्तावित जागा 
रहिवासी क्षेत्रात समाविष्ट करणे . 


मुख्याधिकारी 
नगर परिषद वैजापूर 


५० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २१-२७ , २०२२ : आषाढ / श्रावण ३०-५ , शके १ ९ ४४ 


By President Municipal Council , Vaijapur Dist . Aurangabad 

( Under Section 37 of Maharashtra Regional and Town Planning Act 1966 ) 


No. VMC / WS2 / TPVD / DP - M / 755 


Whereas the revised Development Plan of Municipal Council Vaijapur limit has been sanc 
tioned under Government Notification No. TPS - 3012 / 591 / C.R.94 / 2012 / UD - 30 dated 30/06/2011 
and has come into force with effect from 05/05/2013 . 


1 


And whereas , Municipal Council , Vaijapur has resolved to modify this sanctioned Devel 
opment Plan of Municipal Council Vaijapur ( Revised Second Edition ) as stipulated under section of 
37 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 and hence the part plan showing the 
above said proposed modification which have been signed and dated as per appendix ( shown ) vide 
in resolution no subject ( 13 ) dated 30-05-2022 by the President , Municipal Council Vaijapur has 
been kept open for inspection of the public during office hours on all working days of the office . 

Further as stipulated under section 37 of the said Act , suggestions and objections are in 
vited from public in writing with respect to proposed modification within the period of one month 
from the publication of this notice in Maharashtra Government gazette , which should be address to 
the President , Municipal Council Vaijapur . 


Sr. No. Reservation No / Zone / Purpose in 

Sanctioned Development Plan 

Part of survey no 73 , reservation no ( 55 ) , 

area admeasuring 0.76 H , under 
consideration is reserved for 

ZP girl's High School . 


APPENDIX 


Date : 08/07/2022 . 
Place : Vaijapur 


भाग १ -अ- पुरवणी 


Proposed Modification 


Reservation no ( 55 ) , area admeasuring 0.76 
H , for ZP girl's High school in sanctioned 
DP to be uplifted and included in Residential 

zone . 


Chief Officer 
Municipal Council Vaijapur 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
RUPENDRA DINESH MORE . PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , PAITHAN ROAD , AURANGABAD - 431 005 AND PUBLISHED 
AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , 
CHARNI ROAD , MUMBAI - 400 004. EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE . 


